राज्य शासकीय/जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या 
गृहनिर्माण संस्थांना गट विमा योजने अंतर्गत 
अर्थसहाय्य योजना.... 

सेवेत कार्यरत असतांना मृतपावलेल्या 
कर्मचाऱ्यांची घरबांधणी कर्जाची शिल्लक 
रक्कम क्षमापित करतांना अवलंबिण्याची 
कार्यपध्दती... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार ,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. घबांक २०२१ /प्र.क्र. ९०६ /१९-स, 
न्यु इंडीया अँश्युरन्स बिल्डींग, 3 रा मजला, 
बॅक ऑफ इंडीया समोर, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : ११ जुन, २०२१ 


वाचा- १) शासन निर्णय कृषी व सहकार विभाग क्र. एचएसजी-१०८१/सीआर.४०३/८१/ १८-सी, 
दि. १८/०१/१९८२, 
2) शासन परिपत्रक सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. एचएसजी-११८५/प्र.क्र.६४/ १९-सी, 
दि. २६/०७/१९९३, 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ २०१९/प्र.क्र.१४/ २०१९/विनियम, दि ०२/०२/२०२१. 


प्रस्तावना:- 

शासन निर्णय, कृषी व सहकार विभाग क्र. एचएसजी-१०८१/प्र.क्र.४०३/८१/१८-सी, दि. १८ जानेवारी 
१९८२ अन्वये सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज घेतलेल्या एखादा कर्मचारी शासकीय सेवेत 
असतांना मृत पावल्यास कल्याणकारी योजना म्हणून त्यांच्या घरबांधणी कर्जावरील व्याज पुर्णत: माफ करण्यात 
यावे. तसेच, त्यांचे घरबांधणी कर्जापैकी (मुद्दलापैकी) काही रक्‍कम येणे बाकी असल्यास ती त्यांचे मृत्यू-नि-सेवा 
निवृत्ती उपदानातून वळती करून घेण्यात यावी व तरीही काही बाकी रहात असल्यास रूपये २५०००/- पर्यंतची 
रक्कम या विभागाने क्षमापित करावी. मात्र त्याहीपेक्षा जास्त रक्‍कम असेल तर वित्त विभागाशी सल्लामसलत करून 
सदर रक्कम माफ करावी किंवा कसे याबाबत प्रत्येक प्रकरणात गुणवत्तेनुसार निर्णय घेण्यात यावा असे शासनाचे 
आदेश होते. 

आता शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ २०१९/प्र.क्र.१४/ २०१९/विनियम, दि ०२/०२/२०२१ मधील 
अनुक्रंमाक ७ मधील अट क्र. १० व अट क्र. १२ मध्ये शासन सेवेत असतांना अग्निम धारकाचा मृत्यु झाल्यास 
अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्यात आली असुन, सदर सुधारणा राज्य शासकीय कर्मचारी /जिल्हा 
परिषद कर्मचारी यांना गट विमा योजनेंतर्गत घरबांधणीकरिता कर्ज घेतलेल्यांना लागू करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. वित्त विभागाच्या सदर सुधारणेस अनुसरुन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि. ०२/०२/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये घरबांधणी अग्निमाच्या बाबतीत 
अनुक्रमांक ७ मधील अट क्र. १० नुसार शासन सेवेत असतांना अग्निम धारकाचा मुत्यू झाल्यास, त्यांच्या मृत्युच्या 
दिनांकास शिल्लक असलेली व्याज रक्कमेची वसूली प्रशासकीय विभागाने सोडून द्यावी. मृत्युच्या दिनांकाला 
शिल्लक असलेल्या मुद्दलाची पूर्ण रक्‍कम अग्निम धारकाच्या मृत्यु-नि-सेवा उपदान/परिभाषित sata निवृत्ती वेतन 
योजनेच्या रक्कमेतून समायोजीत करण्यात यावी. समायोजनानंतरही मुद्दल शिल्लक राहिल्यास रु १.०० लक्ष 
पर्यंतचीच रक्‍कम या विभागाने क्षमापित करावी. त्यानंतर देखील शासकीय कर्मचाऱ्याकडून घरबांधणी अग्रिम 
मुद्दलाची रक्‍कम वसूल करावयाची शिल्लक राहील्यास, संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वारसदाराकडून अथवा अनुकंपा 


शासन निर्णय क्रमांकः घबांक २०२१ /प्र.क्र. ९०६ /१९-स 


तत्वावर शासन सेवेत नियुक्‍त केलेल्या वारसदाराकडून Beal शिल्लक रक्कमेची वसूली करावी. अन्यथा अज्ञा 
कर्मचाऱ्यांचे घर/ सदनिका शासनाकडे गहाण असल्याने सक्षम प्राधिका-याने सदर घर/ सदनिका लिलाव करून 
त्या रक्कमेतून शिल्लक मुद्दलाची वसूली करावी. 

तसेच अनुक्रमांक ७ मधील अट क्र. १२ नुसार घरबांधणी अग्निम रक्कमेच्या नियमित व योग्य वसूलीसाठी 
अर्जदार स्वत: जबाबदार राहील. या अटीचा समावेश करण्यात आला आहे. 

सदर अटी हया राज्य शासकीय कर्मचारी /जिल्हा परिषद कर्मचारी यांना गट विमा योजनेंतर्गत उपलब्ध 
करुन दिलेल्या घरबांधणी ata लाभार्थ्यासाठी सद्यस्थितीतील प्रलंबीत प्रकरणे व नव्याने दाखल होणाऱ्या सर्व 
प्रकरणास लागू राहतील. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२१०६०११७१३०५८४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Santosh Punamchand ! 


Khorgade 
(सं. पु. खोरगडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
सहकार ,पणन व galery विभाग. 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य मुंबई-०१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), (२ प्रती), 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य नागपूर-०२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), (२ प्रती), 
३) अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई, 
४) मुख्य लेखा परीक्षक,स्थानिक निधी लेखा, मुंबई, 
५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
६) सर्व कोषागार अधिकारी, 
७) राज्यपालाचे सचिव, 
८) मुख्यमंत्र्याचे सचिव, 
९) उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव, 
qo) Ud मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्विय सहाय्यक, 
११) प्रंबधक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, } 
१२) प्रंबधक, मुळ अपिल झाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, } 
93) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, } 
१४) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, सचिवालय, मुंबई , ) त्यांना विनंती करण्यात येते की, 
१५) प्रबंधक, लोकआयुक्‍त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई , ) त्यांनी हा शासन निर्णय 
१६) मंत्रालयातील सर्व विभाग, ) त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
१७) सर्व विभागीय आयुक्त, ) कार्यालयेव कर्मचारी यांच्या 
१८) सर्व जिल्हाधिकारी/सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ) निर्दशनास आणावेत. 


) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) wd जिल्हा परिषदाचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, } 
२० सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभागातील सर्व अधिकारी व कार्यासने, } 

) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, ) 
) साखर आयुक्त ,महाराष्ट्र राज्य पुणे/संचाळक साखर पुणे. } 
) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य पुणे , } 
) संचालक हातमाग, यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योग नागपूर, } 
) ud विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, } 
) ud जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, } 
) जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक, सहकारी संस्था, } 
) जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, } 
) वित्त विभाग (विनियम कक्ष) मंत्रालय, } 

) निवडसंग्रह १९-स. 


२९ 
30 
पृष्ठ २ पैकी २ 


